सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
सिरोंचा, जि.गडचिरोली येथे नवीन 
न्यायालयीन इमारत बांधणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.सीसीबी-१११८/प्र.क्र.१२८/का-१३, 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २५ जानेवारी, २०२१ 


पहा :- १) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सीसीबी-२०१२/प्र.क्र.१९६/का-१३, 
दिनांक ३१ जानेवारी २०१३ 
२) मा.प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.बी (डब्ल्यु ६०४५/१९९८(४), 
१४३६/२४४३३ , दिनांक ७ जुले २०१८ 
प्रस्तावना :- 
सिरोंचा, जि.गडचिरोळी येथे नवीन न्यायालयीन इमारत बांधणेकरीता उपरोक्त 
संदर्भाधिन क्रमांक १ च्या शासन निर्णयान्वये रु.४,२४,१४,८९९.०० इतक्या किंमतीस प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली आहे. परंतु बांधकामाच्या खर्चात वाढ झाल्याने, मा.उच्च न्यायालयाने, 
संदर्भाधिन क्रमांक २ येथील पत्रान्वये, सदर इमारतीच्या बांधकामाचा सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यतेचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्यानुसार सदर प्रस्तावास सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 
सिरोंचा, जि.गडचिरोली नवीन न्यायालयीन इमारत बांधणेकरीता रु.५,७९,२९,७५४/- 
(रुपये पाच कोटी एकोणऐंशी ore एकोणतीस हजार Basal चोप्पन्न फक्त) इतक्या अंदाजित 
खर्चाच्या कामास (खाली नमुद केलेल्या विगतवारीनुसार) या शासन निर्णयाद्वारे सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रक्‍कम पूर्ण रुपयात) 
सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यतेची रक्‍कम 


| १. | इमारतीचे बांधकाम ५,१६,४२,८३४.०० 
अंतर्गत विद्युतीकरण ११,७७,११७.०० 
३. विद्युतीकरण 
8. 
षु गी 


बाहय विदुतीकरण 


वॉटर पंप, वातानुकुलन यंत्रणा वॉटर कुलर, १०,८०,०००.०० 
eae एलईडी पथदिवे बसविण्याचे चार्जेस शकि 5 
| ५. | निविदा ४.१९ % अधिक दराने 
ca 


२. हौ प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 
अ) मूळ प्रशासकीय मान्यतेतील अटी लागू राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११८/प्र.क्र.१२८/का-१३, 


ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत 
अंदाजपत्रक करुनच काम हाती घ्यावे. 

क) काम करण्यापूर्वी व काम करताना आवऱ्यक त्या परवानग्या स्थानिक 
संस्थांकडून घेण्यात याव्यात. 

ड) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/ 
प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि.१० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

इ) प्रस्तावांतर्गत कामात यापुढे कोणताही बदल करण्यात येऊ नये 

ई) Waitt कामात बदळल/वाढ करावयाची झाल्यास विहीत पध्दतीने मान्यता 
घेण्यात यावी. अन्यथा संबंधीत अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करुन कारवाई 
करण्यात यावी. 


३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च मागणी क्र.४ एच-८, ४०५९ सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली 
खर्च-०१-कार्यालयीन इमारती-५१ बांधकाम-(०३) न्यायदान केंद्र पुरस्कृत योजना (राज्य 
हिस्सा)-(०३)(०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम)-५३ मोठी बांधकामे (४०५९०६७२) व (२१) न्यायदान 
केंद्र पुरस्कृत योजना (केंद्र हिस्सा)-(२१)(०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम)-५३ मोठी बांधकामे 
(४०५९१२२२) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा .मात्र,अर्थसंकल्पात तरतूद 
केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


४. हे आदेडा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक :-५२४/२०१८/इमा- 
२, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९, नियोजन विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १४३/१४४३, 
दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१९ व व्यय अग्रक्रम समितीच्या दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२० रोजी 
झालेल्या बैठकीत समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार आणि वित्त विभाग, शासन निर्णय क.विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम,भाग-२, दिनांक १७ एप्रिळ २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला उपविभाग पांच अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक 
बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान 
केलेल्या अधिकारान्वये संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in 
या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून, त्याचा सांकेतांक 
२०२१०१२५११३१५२२५१२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीतने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Shailesh पाका, 
Shankar Khade जणाना” 
(शैलेश शां.खाडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा. सभापती विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
२. मा.अध्यक्ष विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११८/प्र.क्र.१२८/का-१३, 


३. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/ विधानसभा , महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
४. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
५. प्रबंधक (निरीक्षणे-२), उच्च न्यायालय (अपिल शाखा), मुंबई, 
६. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, गडचिरोली 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-एक/दोन, मुंबई व नागपूर, 
८. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रादेशिक विभाग, नागपूर 
९. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, गडचिरोली, 
१०. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.१, सिरोंचा, गडचिरोली 
(मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह) 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली, 
१२. कक्ष अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१३. कक्ष अधिकारी (व्यय-५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१४. कक्ष अधिकारी (१४४३), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१५. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१६. कक्ष अधिकारी, का.७, ११ व १२, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१७. निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


es 


पृष्ठ ३ पैकी 3 


